केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना सन 
2022-2 ३या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल , 
२०२२ ते ऑक्टोबर ,२०२ २करीता अनुदानाचे 
PFMS प्रणालीवर वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२२/प्र.क्र..५४/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 

विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी रु.५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
रु.२५,००,००,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम वित्त विभागाने वितरीत 
केली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेसाठी Ula, २०२२ ते 
ऑक्टोबर,२०२२ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्‍कम रुपये 
रु.२५,००,००,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेली आहे. २. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते 
की, सोबतच्या विवरणपत्रातील संबंधित जिल्हयाना निधी Perms प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात आलेला आहे त्यांनी .वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील 
तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार PEMS प्रणाळीवर वितरीत करावा .सदरचे अनुदान 
वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
३. सदर निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण (०८)(०५) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला 
अर्थसहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) (२२३५ ३००५) ५०-इतर खर्च या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घाळून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम 
व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 


५. हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७६१/व्यय-१४, दिनांक 
०५/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२१०२११८०७०७११२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT =a 
PUNDLIK WAGH tintcrc ete न 
(प्रशान्त पुंवाघ 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२.सर्व जिल्हाधिकारी. 

३.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६.महाळेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता(, मुंबई / नागपूर. 

७.वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, 4 अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

८.सह सचिव (अर्थसंकल्प(, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विठशोष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती, विसयो . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


झासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो, दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना (रक्‍कम रुपयात) 

अ.क्र. जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक एप्रिल, २े०्रेर ते, 

ऑक्टोबर, 2022 

po | 2 3 fe 

pa | मुंबई हहर ००२८ ५००००० 
२ मुंबईउपनगर ००२९ ५००००० 
३ ठाणे ००३६ १५००००० 
8 रायगड ००१२ 3000000 
4 रत्नागिरी ००२३ १५००००० 
A सिंधुदूर्ग ००१८ ५००००० 
७ पालघर ००३७ १००००००० 
कोंकण विभाग १७५००००० 
८ नाशिक ०००६ ७५००००० 
8 धुळे ००२६ ५०००००० 
|___१०____| जळगाव ००१० २००००००० 
[___११___| अहमदनगर ००३० ६०००००० 
१२ नंदुरबार ००२७ ५०००००० 
नाशिक विभाग ४३५००००० 
१३ पुणे ००४० ३०००००० 
१४ सोलापूर ००१९ ५०००००० 
१५ सातारा ००३२ ५०००००० 
१६ सांगली ०००८ १५००००० 
१७ कोल्हापूर ००३९ ५०००००० 
पुणे विभाग १९५००००० 
१८ नागपूर ००१४ १००००००० 
kd वर्घा ००२५ ५०००००० 
२० चद्रपूर ००२१ १५०००००० 
२१ भंडारा ००३३ १५०००००० 
22 गडचिरोली ००१३ १००००००० 
२३ गोंदिया ००२४ १००००००० 
नागपूर विभाग ६५०००००० 
२४ अमरावती ००११ १००००००० 
२५ अकोला ००४१ ५०००००० 
२६ यवतमाळ ०००७ ७०००००० 
२७ बुलढाणा ००३८ १००००००० 
२८ वाशिम ००२२ ५०००००० 
अमरावती विभाग ३७०००००० 
२९ औरगाबाद ००३५ ५०००००० 
३० बीड ००३४ ५०००००० 
३१ नांदेड ००३१ ५०००००० 
३२ परभणी ००१६ 3000000 
33 उस्मानाबाद ००२० ५०००००० 
३४ जालना ००१५ ६०००००० 
३५ लातूर ०००९ ५०००००० 
३६ हिंगोली ००१७ ५०००००० 
औरंगाबाद विभाग ३९०००००० 
जछासनाकडील रक्कम २८५००००० 
एकूण २५००००००० 


